राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती 
आराखडयामध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण 
कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
अनुदानातून Public Private Support Agency 
(PPSA) योजना बाह्य संस्थांकडून उपलब्ध 
करुन घेण्याकरीता करावयाच्या निविदा 
प्रक्रियेस प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१ ९/प्र.क्र.३ ९४/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २२ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/खरेदीकक्ष/टे.नं.२/नस्ती क्र.९१/ ?25//प्र.मान्यता/४७८२-८३/२२, दिनांक १७.०१.२०२२. 

२) राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडा. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३९४/आरोग्य-७, दिनांक 
३१.०८.२०१९. 

४) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक २१.११.२०२१ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामध्ये 
राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून संदर्भ क्र.३ 
अन्वये ११ जिल्हे/ महानगरपालिका करीता Public Private Support Agency (PPSA) योजना बाह्य 
संस्थांकडून उपलब्ध करुन घेण्याकरीता मान्यता देण्यात आली होती. आता संदर्भ क्र.१ अन्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार यापूर्वी एकूण ११ जिल्हे/ महानगरपालिका अंतर्गत कार्यरत क्लस्टर्समध्ये ही 
योजना चालू ठेवण्यास आणि नवीन ४५ जिल्हे/ प्रदेशाकरीता नवीन क्लस्टर्स तयार करुन Public 
Private Support Agency (PPSA) योजना बाह्य संस्थांकडून निविदा प्रक्रियेद्वारे उपलब्ध करुन 
घेण्यासाठी अंदाजित रक्‍कम रु.१६६८.३७ लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (पीआयपी अंतर्गत) 
FMR Code १५.३.३.२ व U.9.9.9.8 लेखाशिर्षाखाली रु.१६६८.३७ लक्ष अनुदान Public Private 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३९४/आरोग्य-७ 


Support Agency (PPSA) करीता मंजुर झालेले आहेत. सदर उपलब्ध अनुदानातून केंद्र शासनाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांनूसार राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सेवा 
उपलब्ध करुन घेण्यासाठी बाह्य संस्था निश्चित करावयाच्या रु.१६६८.३७ लक्ष रकमेच्या निविदा प्रक्रियेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी शासनास 
सादर केलेला आहे. 


त्यानूषंगाने खाळी नमूद केलेल्या विवरणपत्र-अ मधीळ तपशिलाप्रमाणे राष्ट्रीय क्षयरोग 


दुरीकरण कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी Public Private Support Agency (PPSA) सेवा 
उपलब्ध करुन घेण्यासाठी बाह्य संस्था निश्चित करावयाच्या निविदा प्रक्रियेस पुढील अटी व शातींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


विवरणपत्र-अ 
अ. | शिशारे मंजूर PIP जिल्हा / प्रदेश एकूण | रुग्णसंख्या | प्रतिरूग्ण एकूण रक्‍कम 
क्र. | Code (सन 2029- जिल्हा/ रक्कम (रुपये) | (लक्ष) 
२२) Wear 
| 15.3.3.2 State NHM Ongoing district | 5 4866 3200/- 155.71 
PIP 
New district 29 9276 3500/- 324.66 
Total /34 | )14142 | 4142 480.37 
Q U.1.1.1.4 | NUHM — Ongoing district ee | 12480 3500/- 436.80 
NON Metro 
New district 16 18780 4000/- 751.20 
Total /22 | | 31260 | 1260 1188.00 
Grand Total 56 45402 1668.37 
अटी :- 

१) सदर राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता बाह्य संस्था नियुक्‍त 
करण्याच्या बाबीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदर राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र-ब मध्ये सद्यस्थितीत कार्यरत एकूण ०४ क्लस्टर्स आणि नव्याने सुरु करावयाचे एकूण 
०५ क्लस्टर्सची जिल्हानिहाय/ प्रदेशनिहाय यादी दिली आहे. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या नवीन 
४५ जिल्हा/ प्रदेशाकरीता सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग), पुणे यांनी त्यांच्या 
प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार एकूण ५ क्लस्टर्सकरीता त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील क्षयरुग्णांपर्यंत 
कार्यक्रमातील सेवा पोहचविण्यासाठी एजन्सीची नेमणूक करण्यात यावी. 

३) विवरणपत्रात नमूद केल्यानूसार नेमण्यात येणाऱ्या बाह्य संस्थेमार्फत नोटीफिकेशन, रुग्ण 


तपासणीसाठी संदर्भित करणे, रुग्णास गृहभेटी देणे, नियमित औषधांचा पुरवठा, एचआयव्ही 
मधुमेह तपासण्या, निक्षय पोषण योजना, अहवाळ सादरीकरण, तसेच खाजगी वैद्यकीय 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३९४/आरोग्य-७ 


१०) 


व्यवसायिकांचा कार्यक्रमात सहभाग वाढविणे, क्षयरुग्णांना औषधोपचारासाठी प्रोत्साहीत करणे, 
रुग्णांची नोंद करणे, नमुने गोळा करणे, संपादीत केलेले नमुने ट्रान्सपोर्ट करणे इत्यादी उपक्रम 
प्रभावीपणे राबविळे जातील याची खात्री करण्यात यावी. 

विवरणपत्रात राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित बाबी जिल्हा क्षयरोग केंद्रांमध्ये 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी बाह्य संस्थेची नेमणूक करतांना 
कार्यक्रमाची उद्दिष्टे, अटी ait, त्यांची कर्तव्ये, संबंधितांना देण्यात येणारा मोबदला, पर्यवेक्षण व 
पडताळणी याबाबतची प्रभावी यंत्रणा उभारली जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 

नेमण्यात येणाऱ्या संबंधित बाह्य संस्थांकडून करावयाची कामे, देण्यात येणारा मोबदला, पर्यवेक्षण 
पडताळणी, कराराच्या अटी शार्ती याबाबत सर्व अटींचा निविदा दस्तऐवजात Pada करण्यात 
यावा व त्यांचे तंतोतंत पालन होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदरहू बाबीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 

करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक far year (technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 

अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश 

(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अज्ञा रितीने तयार 

hoo नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या 

तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 

प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग- 

४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 

तरतूदीनुसार विहित पध्दतीचा वापर करुन प्रस्तुत प्रकरणी बाह्य संस्थेची नेमणूक निविदा 

प्रक्रिया करण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित दर हे अंदाजित आहेत. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 

असल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील कृती आराखडयामध्ये 

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ॥॥२ Code १५.३.३.२ व v.9.9.9.8 या 
अर्थशिर्षांतर्गत रु.१६६८.३७ लक्ष इतका निधी मंजुर झालेला आहे. सदर मंजूर अनुदानातून या 
बाबीकरीता येणारा खर्च भागविण्यात यावा. तसेच सदर खर्च मंजुर अनुदानाच्या विहित 
मर्यादेतच करण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल 
याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच, या बाबींच्या सेवेंची द्विर्कक्‍्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३९४/आरोग्य-७ 


११) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१२) सदर वाहने बाह्य यंत्रणेद्वारे भाडे तत्वावर घेण्याकरीता वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 
०२.०२.२०१३, दिनांक ०२.१२.२०१३ व दिनांक ०२.०८.२०१६ मधील तरतुदीची अंमलबजावणी 
होईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

१३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
2094 मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळला उपविभाग-चार मधील अनु 
क्रमांक ११ मधील अटीची पूर्तता होईल याची दक्षता घ्यावी. 


०२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १३ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी Ha), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-चार मधील अनु 
क्रमांक ११ अन्वये बाह्य यंत्रणेकडून घेण्यात येणाऱ्या कामाचा खर्च मंजूर करण्यास प्रशासनिक विभागास 
पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६२०१४५०९४१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f11 


e6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A 
A 


7250, 


8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5D 


LAXMANRAO Sierra 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति:- 

१) आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३९४/आरोग्य-७ 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग), पुणे. 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
७ उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

८) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

९) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१०) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


न 
& 


Ye Fe ere lS 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


विवरणपत्र-ब 


List of ongoing Clusters and newly proposed Clusters under PPSA 
(A) Ongoing Clusters 


PPSA clusters ongoing districts -2021-22 


विरही Per patient Total 
co No rn District/ Units Selected Agency 9021-22 cost (In Amount (In 
Rs.) lakhs) 
1 Nagpur MC 5880 3500 205.8 
2 Chandrapur 997 3200 31.904 
3 Cluster 1 | Amravati MC 720 3500 25.20 
| 4 Akola MC 1440 3500 50.40 
Total Cluster Budget | 313.304 | 
5 Latur 1270 3200 40.64 
} 6 | Cluster 2. | Nanded MC 1680 3500 58.8 
7 Parbhani 544 3200 17.408 
Total Cluster Budget 116.848 
Dhule MC | 960 3500 33.60 
Cluster 3 | Jalgaon MC 1800 3500 63.00 
10 Nandurbar 1180 3200 37.76 
Total Cluster Budget | 134.36 | 
11 Cluster 4 | PuneR 875 3200 28.00 
Total | 11districts | districts 17346 | 592.51 | 
(B) Newly Proposed Clusters 
Per 
ie og fat . Target patient गरात 
~ No | Division Cluster District/ Units Amount 
2021-22 cost (In 
(In lakhs) 
Rs.) 
1 Akola R 50 3500 1.75 
2 Amravati R 225 3500 7.875 
3 Akola Buldana 405 3500 14.175 
4 Washim 315 3500 11.025 
5 Yavatmal 675 3500 23.625 
[ee | Cluster 1 Bhandara 225 3500 7.875 
7 Gadchiroli 135 3500 4.725 
ee Gondiya 270 3500 9.45 
poo Nagpur | Nagpur 180 3500 6.3 
10 Wardha 135 3500 4.725 
Total Cluster Budget | 91.525 | 


Per 


one ति ल ह Target patient ord 
~ No | Division Cluster District/ Units Amount 
2021-22 cost (In 
(In lakhs) 
Rs.) 
11 Aurangabad-MH 225 3500 7.875 
Aurangabad MC (currently 
12 1320 4000 52.8 
Aurangabad | JEET) 

13 Hingoli 135 3500 4.725 
14 Cluster 2 Jalna 540 3500 18.9 
15 Bid 495 3500 17.325 
16 Nanded 225 3500 7.875 
17 eae Osmanabad 405 3500 14.175 
Total Cluster Budget 123.675 

18 Kalyan Dombivli MC (JEET) 1320 4000 52.8 
19 Navi Mumbai (JEET) 1620 4000 64.8 
20 Thane | 90 | 3500 3.15 
21 Thane MC (JEET) 2160 4000 86.4 
22 Bhiwandi Nizampur (JEET) 1740 4000 | 69.6 | 
23 Cluster 3 Thane Mira Bhayander (JEET) | 600 | 4000 24 
24 Ulhasnagar MC 360 4000 14.4 
25 Vasai Virar(JEET) 1620 4000 64.8 
26 Raigadh 676 3500 23.66 
27 Palghar 135 3500 4.725 
Total Cluster Budget 408.335 

28 Ahmadnagar 270 3500 9.45 
29 Ahmednagar MC 240 4000 | 96 | 
30 Dhule 135 3500 4.725 
31 र Jalgaon 585 3500 20.475 

Cluster 4 Nashik 

32 Nashik 225 3500 7.875 
33 Nashik Corp (JEET) | 960 | 4000 38.4 
34 Malegoan Corporation 420 4000 16.8 
Total Cluster Budget 107.325 

35 Kolhapur 360 3500 12.6 
36 Kolhapur MC (JEET) 720 4000 28.8 
37 Ratnagiri 405 3500 14.175 

Kolhapur 

38 Sangli 495 3500 17.325 
39 Sangli MC | 660 | 4000 26.4 
| 40 | Sindhudurg 135 3500 4.725 
41 ee Satara 675 3500 23.625 
42 Pimpri Chinchwad 720 4000 28.8 
43 Pune MC 2700 4000 108 
| 44 | ae Solapur 450 3500 15.75 
45 Solapur MC 1620 4000 64.8 
Total Cluster Budget | 345.00 | 

Tota | «AS districts | districts 28056 1075.86 


